महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना अपारंपारीक ऊर्जा स्रोत 
कार्यक्रम (NRSE) अंतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील 
अनुदानाचे फेरवाटप करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मार्च, २०१९. 

वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.६ जून, २००८. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७. 
४) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ऊर्जा-७, 

दि.०५ जाने, २०१८ 
५) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/ऊर्जा-७, 

दि.३१ मार्च, २०१८ 
६) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: लेखा/बीपी-००६०/एन.आर.एस.ई.२०१७-१८/२०१८- 

१९/९४६, दिनांक १४ मार्च, २०१९ चे व दिनांक २६ मार्च, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण ( महाऊर्जा), पुणे यांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता 

अपारंपारीक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (NRSE) अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांसाठी रु.२२.०० कोटी इतक्या मंजूर 
असलेल्या निधीतून रु. १७.६० कोटी इतका निधी संदर्भ क्र. ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात 
आलेला आहे. सदर वितरित निधीपैकी अखर्चीत रक्‍कम रु.८.७२ कोटी मधून ३.६५२५ कोटी निधीचे फेरवाटप 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार अपारंपारीक ऊर्जा 
स्त्रोत कार्यक्रम (NRSE) अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण, पुणे यांना सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या रक्‍कम रु. १७.६० कोटी निधी मधील 
अखर्चीत निधीपैकी रुपये ३.६५२५ कोटी निधीची बचत होत असून सदर बचतीचे फेरवाटप केल्याने पुर्ण खर्च 
होणार असल्याने सदर फेरवाटपास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. । योजनेचे नांव प्राप्त खर्च | शिल्लक शरा 
क्र. निधी निधी निधी 
i पवन 924.00 | १४.७५ | ११०.२५ | पवन संनियंत्रण केद्र उभारणीसाठीच्या ठिकाणी जागेची 
संनियंत्रण उपलब्धता होत नसल्याने खर्च होणार नाही. अखर्चित 
कार्यक्रम रक्‍कम रु. ११०.२५ लाखापैकी रु. २७.५० लाख इतक्या 


निधीची सदर योजनेकरिता आवश्‍यकता आहे. 


2 | सौर प्रारण | ५०.०० णं 00 | ५०.०० | निवे, चेन्नई (भारत सरकार संस्था) यांचेमार्फत सौर डाटा 
मापन केंद्र - मोफत उपलब्ध होत असल्यामुळे सदर सौर प्रारण मापन 
परभणी केंद्र आस्थापित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 


योजनेचे नांव | प्राप्त | खर्च | शिल्लक शरा 
निधी । निधी । निधी 

ग्रामपंचायतीसा | २००.०० १ ,०० | २००.०० | सदरची योजना ही एल.ई.डी. पथदिव्यांच्या तांत्रिक 

ठी ऊर्जा बाबी, योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना इ. 

कार्यक्षम पथदिवे महाऊर्जाकडून निश्चित करुन सदरची योजना जिल्हा 

(एल.ई.डी.) परिषदेमार्फत राबविण्यात येत होती. यामध्ये अडचणी 

योजना निर्माण होत असल्याने सदरच्या योजनेचे पुर्नरचना 
करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर केला 
आहे. त्यामुळे मार्च, २०१९ पर्यंत खर्च होणार नाही. 

निष्कासित ५.०० दि .०० ५.०० | या योजने अंतर्गत अद्यापपर्यंत एकही प्रस्ताव 

उष्णतेचे महाऊर्जाकडे प्राप्त झाळेला नाही. त्यामुळे सदरचा निधी 

पुर्नजीवन खर्च होणार नाही. 

योजना 

एकूण | ३८०.०० | १४.७५ | ३६५.२५ 


वरील बचतीच्या रुपये ३.६५२५ कोटीमधून रुपये 3.3909 कोटी निधीचे खाळील योजनांकरिता फेरवाटप 


करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. क्र. योजनेचे नांव जादाचा निधी 
ab पवन संनियंत्रण कार्यक्रम २७.५० 
२ | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम १०९.६८ 
३ Of शासकोय / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत संच १९३.८३ 
आस्थापित करणे (वित्तवर्ष २०१६-१७) 
४ | नव्याने शासकौय / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत ३४.२४ 
संच आस्थापित करणे 
एकूण ३६५.२५ 


वरील रुपये ३.३१०१ कोटी निधीचे सविस्तर योजनांनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे आहे. 


१) पवन संनियंत्रण कार्यक्रम : 
पवन संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत फेरवाटपाने खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
अ.क्र तपशील अंदाजीत खर्च (रुपये) 
हिता ५८ वारामापन केंद्रांचे (महाऊर्जा-३६, नीवे - 22) विघटीकरण व १७८२०४४ 
POS करणे. 
२ राष्ट्रीय पवनऊर्जा संस्थान, चेन्नई यांचे २२ वारामापन केंद्रांचे ३८२४९० 
निर्लेखनापोटीची रक्कमेची अदायगी. 
३ १०० मी. उंचीचे ३ वारामापन केद्राचे जागेचे भाडे व देखभाल मानधन १६५००० 
(नोव्हेंबर, २०१८ ते सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत) 
४ १०० मी. उंचीचे ३ वारामापन केंद्राचे विघटीकरण व निर्लेखन करणे. ३००००० 
4 ad, चेन्नई यांच्याकडून वारामापन केंद्राचा sede तयार १८००० 
करण्यासाठीचे उर्वरित रक्‍कम 
६ वारामापन केंद्रासंदर्भात इतर अनुषंगिक बाबींचा खर्च १०२४६६ 
एकूण २७,५०,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 


२) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम : 
वित्तवर्ष २०१७-१८ मध्ये सदर योजने करिता ३१७९ सौर घरगुती दिवे व २९६ सौर पथदिवे आस्थापित 


करण्यासाठी रु. २.८८४२ कोटीचे कार्यादेश देण्यात आले होते. यापैकी रु. १.६९७८ कोटीची देयके अदा 
करण्यात आली असून अजून रु. ३९.९० लाखाची देयके अदा करावयाची आहेत. परंतू सदर योजनेकरिता 
शासन निर्णय दिनांक ०५.०१.२०१८ अन्वये रु. १.०० कोटी मंजूर आहेत. त्यामुळे अतिरिक्‍त रु. १.०९६८ कोटी 
इतक्या निधीची आव्यकता भासणार असल्याने फेरवाटपामध्ये रुपये १.०९६८ कोटी निधी उपलब्ध करण्यात 
येत आहे. 
3) शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत संच आस्थापित करणे : 

वित्तवर्ष २०१६-१७ मध्ये राज्यातील शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत 
संच आस्थापित करणे या योजनेकरिता रु. ४,९५,७५,४४२/- इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. 
त्याअनुषंगाने कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. यापैकी दि. ३१ मार्च, २०१८ अखेर रु. 
३,०१,९१,८४२/- इतक्या रकमेची देयके अदा करण्यात आली असून अजूनही उर्वरित रु. १,९३,८३,६००/- 
देयके अदा करावयाची आहेत. शिल्लक रकमेची देयके कंत्राटदारांकडून बँक गॅरंटी प्राप्त झाल्यानंतर अदा 
करावयाची आहेत. 
¥) नव्याने शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत संच आस्थापित करणे : 


अ.क्र. संस्थेचे नांव feb. रक्‍कम लाख 
| 9 | उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, श्रीरामपूर. | 9 | ८.५६ 
२ _ श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेञठान, श्रीरामपूर. j= 46] ८.५६ 
३ | उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, संगमनेर शिळ. ८.५६ 
४ | संगमनेर तालुका पोलीस स्टेशन, संगमनेर ५ ४.२८ 
५ | तळेगाव पोलिस स्टेशन, तळेगाव, पुणे 4 ४.२८ 
एकूण ४० ३४.२४ 


वरीलप्रमाणे ae / निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत संच आस्थापित 
करणेकरिता रुपये ०.३४२४ कोटी निधी फेरवाटपामध्ये उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

अपारंपरिक ऊर्जा साधने अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उदिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या 
माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 

या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ अपारंपारीक ऊर्जा स्रोत 
कार्यक्रम (NRSE) अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये खर्च करण्यात 
येईल याची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सहाय्यक संचाळक (लेखा), महाऊर्जा यांची राहिल. 

सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आवरऱयक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 

सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.६ जून, 
२००८., वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिल, २०१७ व शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७ मधील तरतूदीनुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र: विअप्र/ २०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, दि.१७/४/२०१५ च्या 
परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ (भाग-पहिला)(उप विभाग-३) तसेच महाराष्ट्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारातील भाग'पहिला, त्यानतर 
उप विभाग-३, अनुक्रमांक-४, परिच्छेद २७(२) (अ), नूसार विभागांना दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१४५८४६०९१० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 


Dhane 
Date: 2019.03.29 11:41:02 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमठियल HIRI, 
सर्व्हे नं. १९१, ए- फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२,( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. अवर सचिव(ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


